अधिव्याख्याता, यंत्र अभियांत्रिकी, 
शासकीय तंत्रनिकेतन, महाराष्ट्र 
तंत्रनिकेतन शिक्षक सेवा गट-अ या 
पदावर नामनिर्देशानाने नियुक्तीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः ससेनि-३२१७/प्र.क्र.७२/१७/तांशि -७ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक:- १६ नोव्हेंबर, २०१८ 


संदर्भ : १) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन अधिसूचना दि.२८ एप्रिल, २०१५ व दि.१५ जून, २०१७. 
२) महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे क्र.१५(२)(२८)/१४९३०-ओ/सात-अ, दि. ३० मे, २०१७व दि. ६ जून,२०१८ 
चे पत्र. 
३) विभागाचा समक्रमांकाचा शासन निर्णय दि.१४ डिसेंबर,२०१७ व दि.०२ नोव्हेंबर,२०१८. 


शासन निर्णय :- 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने संदर्भाधिन क्र.२ येथील दि. ३० मे, २०१७ च्या पत्राव्दारे एकूण ९२ 
उमेदवारांची अधिव्याख्याता, यंत्र अभियांत्रिकी, शासकीय तंत्रनिकेतन, महाराष्ट्र तंत्रनिकेतन शिक्षक सेवा गट-अ 
या पदावर नियुक्तीसाठी शिफारस केली आहे. त्यापैकी ८५ उमेदवारांना संदर्भाधीन क्र.३ येथील दि.१४ डिसेंबर, 
२०१७ चा शासन निर्णयान्वये नियुक्‍ती देण्यात आली आहे. नियुक्‍ती न दिलेले व सदर cy उमेदवारांपैकी नियुक्‍ती 
न स्विकारलेल्या उमेदवाराऐवजी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने संदर्भाधीन क्र.२ येथील दि.०६ जून, २०१८ च्या 
पत्रान्वये प्रतिक्षायादीतून गुणवत्ता क्रमांक व प्रवर्गानिहाय १३ उमेदवाराची शिफारस केली आहे. त्यापैकी सदर 
पदावर नियुक्ती घेण्यास इच्छुक खालील उमेदवारांची त्यांच्या नावासमोर रकाना क्र. ५ मध्ये दर्शविलेल्या ठिकाणी 
ते ज्या दिनांकास त्यांच्या पदाचा कार्यभार स्विकारतील त्या दिनांकापासून दोन वर्षाच्या परिविक्षा कालावधीसाठी 
स्थानापन्न नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 


अ. । आयोगपुरस्कृत | आयोगाने | नियमनुसार वाटप | नियुक्तीचे अभिप्राय 
क्र. | उमेदवाराचे नांव | शिफारस | केलेलामहसूली | ठिकाण 
केलेला विभाग 
प्रवर्ग 
a २ ३ Se ५ द 
१ | श्री. हेमांशु राजपूत खुला नागपूर शासकोय 
ee |e 
गडचिरोली. 
२ | श्री. घोडके गणेशा Against औरंगाबाद शासकीय | मुंबई येथील चारित्र्य पडताळणी 
रतनराव खुला तंत्रनिकेतन, | प्रमाणपत्र सादर करण्याच्या 
महिला जिंतूर. अटीच्या अधिन राहून 
३ | श्री. पोळ Hear Against पुणे शासकीय 
शाहाजी खुला डया 
महिला कराड. 
४ | श्री. देसाई केदार Against कोकण-१ शासकीय 
वसंत खुला सकत र्‍या. 
महिला विक्रमगड. 
५ | श्री.रोकडे सागर अ.जा. नाशिक शासकोय 
वसंत सकर ण 
नंदूरबार. 


शासन निर्णय क्रमांकः ससेनि-३२१७/प्र.क्र.9२/१७/तांशि -७ 


अ. योग पुरस्कृत योगाने | नियमनुसार वाटप | नियुक्ती अभिप्राय 
क्र. | उमेदवाराचे नांव | शिफारस | केलेला महसूली ठिकाण 
केलेला विभाग 
प्रवर्ग 
4a] २ ३ ७. आला 4 द 
श्री. चिल्लाळ राहुल वि.मा.प्र. नाशिक शासकोय जात वैधता प्रमाणपत्र सादर 
दत्तात्रय तंत्रनिकेतन, | करण्याच्या अटीच्या अधिन राहून 
अहमदनगर. 
श्री. राठोड वि.जा.(अ) कोकण-२ शासकीय 
विजयकुमार मोतीराम कक र्‍या 
ठाणे. 
श्रीमती जाधव कांचना | वि.जा.(अ) पुणे शासकौोय AH तपासणी प्रमाणपत्र 
हिराचंद महिला तंत्रनिकेतन, सादर करण्याच्या अटीच्या 
मिरज. अधिन राहून 


०२. उपरोक्तपैकी श्रीमती जाधव कांचन वगळता सर्व उमेदवारांना संबंधित वैद्यकीय मंडळाने वैद्यकीय दृष्ट्या 
शासकीय सेवेसाठी पात्र ठरविले आहे. तशी नोंद त्यांच्या सेवा पुस्तकात घेण्यात यावी. श्रीमती जाधव कांचन यांनी 
महाराष्ट्र नागरी सेवा (सेवेच्या सर्वसाधारण शार्ती), १९८१ मधील नियम ११(१) अन्वये नियुक्‍ती होण्यापूर्वी किंवा 
नियुक्तीच्या तारखेपासून त्यांची सहा महिन्यांची सेवा पूर्ण होण्यापूर्वी, यापैकी जे आगोदर घडेल त्याप्रमाणे 
आरोग्याबद्दलचे वैद्यकीय प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक राहील, या अटीच्या अधिन राहून नियुक्‍ती देण्यात येत 
आहे. 


०३. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक: बीसीसी-२०११/प्र.क्र.१०६४/२०११/१६-ब, दिनांक 
92.92.2099 नुसार उपरोक्त यादीतील श्री. चिल्लाळ राहूल या उमेदवारांची त्यांच्या जात वैधता प्रमाणपत्र शिवाय 
सदर पदावर तात्पुरती नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. नियुक्‍ती आदेशा प्राप्त झाल्यानंतर सदर उमेदवारांनी नियुक्‍ती 
आदेशाच्या दिनांकापासून सहा महिन्याच्या आत आपल्या जात प्रमाणपत्राची वैधता संबंधित जात पडताळणी 
समीतीकडून करुन घेणे आवश्‍यक राहील. सदर उमेदवारांनी जात वैधता प्रमाणपत्र सहा महिन्याच्या आत शासनास 
सादर केले नाही अथवा जात पडताळणी समितीने त्याचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरविले तर त्यांची नियुक्‍ती रद्द 
करण्यात येईल. 
०४. उपरोक्तपैकी श्री. घोडके गणेश या उमेदवाराने सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.चारित्र्य- 
२११७/प्र.क्र.४८३/२०१७/१६-अ, दि.२८/८/२०१७ नुसार चारित्र्य व पुर्व चारित्र्य पडताळणी प्रमाणपत्र नियुक्‍ती 
आदेझ्ापासून सहा महिन्यांच्या आत सादर करणे आवश्यक आहे. उमेदवाराने सादर केलेली माहिती असत्य 
असल्याचे आढळून आल्यास तात्पुरते नियुक्‍तीपत्र रद्दबादल करुन भारतीय दंड संहितेनुसार फौजदारी कारवाई 
तसेच शासन सेवेत कायम स्वरुप अपात्र ठरविण्यात येईल. उर्वरीत उमेदवारांचा चारित्र्य पडताळणी अहवाल व 
साक्षांकन नमुना पोलीसांकडून प्राप्त झाला असून त्यांच्या विरूद्द कोणताही दंड व शिक्षा असळेबाबतची नोंद 
आढळून येत नसल्याचे कळविले आहे. 
०५. उक्त नमूद ०८ उमेदवारांची अधिव्याख्याता, यंत्र अभियांत्रिकी, शासकीय तंत्रनिकेतन, महाराष्ट्र 
तंत्रनिकेतन शिक्षक सेवा, गट-अ या पदावर ते प्रत्यक्ष हजर झाल्याच्या दिनांकापासून, नामनिर्देशनाने निव्वळ 
तात्पुरत्या स्वरुपात खालील अटी व शतींच्या अधिन राहून नियुक्‍ती करण्यात येत आहे:- 

१) सदर उमेदवारांची वेतनश्रेणी रु. १५,६००-३९,१००/- या पे बँड व उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग शासन 

निर्णय क्र. एसपीसी-२०१०/ (३४/१०)/तांशि-२ दि. २०/०८/२०१० मध्ये नमुद एजीपी मध्ये राहील. 
२) सदर वेतनश्रेणीव्यतिरिक्‍त शासन वेळोवेळी ठरवेल त्या दराने महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता व 
स्थानिक पूरक भत्ता अनुज्ञेय राहील. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः ससेनि-३२१७/प्र.क्र.9२/१७/तांशि -७ 


3) सदर उमेदवारांना प्रथम वेतनवाढ परिविक्षा कालावधीतील एक वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर देण्यात येईल 
व त्यानंतरची वेतनवाढ परिविक्षा कालावधी समाधानकारकरीत्या पूर्ण केल्यानंतर मिळेल. 

४) सदर उमेदवारांचे परिवीक्षा कालावधीतील काम किंवा वर्तणूक अयोग्य, अपेक्षित दर्जाची नसल्यास 
अथवा असमाधानकारक आढळल्यास त्यांची सेवा कोणतीही पूर्वसूचना न देता समाप्त करण्यात 
येईल अथवा सेवेतून कमी करण्यास ते पात्र ठरतील. 

५) शिफारसपात्र मागासवर्गीय उमेदवाराचे जाती विषयक दावे संचालक, समाजकल्याण, महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे यांच्याकडून / संबंधित प्राधिका-याकडून तपासून घेण्यात यावेत 

६) सदर उमेदवारांची नियुक्‍ती सरळ सेवाप्रवेश नियुक्तीसाठी विहीत केलेल्या नियमाच्या अधीन राहून 
ते यापूर्वी हिंदी व मराठी भाषेच्या परीक्षा उत्तीर्ण झाळेले नसल्यास किंवा त्या परीक्षा उत्तीर्ण 
होण्यापासून सूट मिळाली नसल्यास त्या परीक्षा त्यांना विहीत मुदतीत उत्तीर्ण होणे आवश्‍यक आहे. 
तसे न झाल्यास त्यांची वेतनवाढ रोखून ठेवण्यात येईल. 

७) सदर उमेदवारांचे वेतन महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील तरतुदीनुसार निश्चित 
करण्यात यावे. 

८) परिच्छेद ०१ मध्ये नमूद केलेल्या उमेदवारांनी त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या ठिकाणी आदेशाच्या 
दिनांकापासून ०१ महिन्याच्या आत तात्काळ रुजु व्हावे. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय 
क्र.एसआरव्ही-२०१८/व्ही.आय.पी.६७/प्र.क्र.२०७/कार्य-१२,दि.२८मे, २०१८ नुसार सदर विहित 
कालावधीत उमेदवार रूजु झाला नाही तर तो नोकरीची संधी गमावेल व त्याच्या नियुक्‍ती करिता 
विचार करण्यात येणार नाही. यासाठी उमेदवारांकडून देण्यात येणा-या कोणत्याही कारणांचा/ 
विनंतीचा विचार केला जाणार नाही. 

९)शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अंनियो-१००९/प्र.क्र.३२/सेवा-४, दि. १८/०८/२००९ मधील 
तरतुदीनुसार दि. १ नोव्हेंबर, २००५ पूर्वी शासन सेवेत निवृत्तीवेतनार&्ह आस्थापनेवर कार्यरत 
असलेल्या शासकीय कर्मचा-यांने त्याच किंवा अन्य विभागातील निवृत्तीवेतनार्ह आस्थापनेच्या 
पदावरील नियुक्तीसाठी दि. १ नोव्हेंबर, २००५ पूर्वी किंवा त्यानंतर अर्ज केला असेल आणि त्याला 
दि. १ नोव्हेंबर, २००५ रोजी किंवा त्यानंतर नवीन पदावर नियुक्‍त करण्यात आले असेल तर अशा 
प्रकरणी शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक: अंनियो-१००६/८७/सेवा-४, दि.१२ जानेवारी, 
२००७ मधील (i) ते (iv) येथे नमूद केलेल्य सर्व अटींची पूर्तता झाल्यास संबंधीत शासकीय कर्मचा- 
यास महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन), नियम, १९८२ व सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी योजना 
लागू ठरतील.दि. १८/०८/२००९ च्या परिपत्रकात नमूद (i) ते (iv) येथील सर्व अटींची पूर्तता ज्या 
प्रकरणी होत नसेळ, अशा शासकीय कर्मचा-यास नवीन राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना लागू ठरतील. 

१०) सदर उमेदवारांचे सेवानिवृत्तीचे वय प्रचलित नियमानुसार राहील. 

११) उमेदवारांना नियुक्तीच्या ठिकाणी उपस्थित राहण्यासाठी प्रवासभत्ता देण्यात येणार नाही. 

१२) सदर उमेदवारांनी नोकरी सोडण्यापूर्वी शासनास एक महिन्याची पूर्वसुचना देणे अथवा एक 
महिन्याचे वेतन देणे आवश्‍यक आहे. 

og. उपरोक्तपैकी जे उमेदवार शासकीय सेवेत कार्यरत आहेत त्यांना गोपनिय अहवाल न पाहता नियुक्‍ती 
देण्यात येत आहे. सदर उमेदवारांची गेल्या पाच वर्षातील गोपनिय अहवाल तपासण्याची जबाबदारी त्यांना नियुक्‍ती 
देण्यात आलेल्या संस्था प्रमुखांवर सोपविण्यात येत आहे. 

०७. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.एसआरव्ही-२०१८/व्ही.आय.पी.६७/प्र.क्र.२०७/कार्य-१२, 
दि.२८ मे, २०१८ नुसार उपरोक्त उमेदवार ज्या दिनांकास रूजु होतील त्या दिनांकास त्यांची ज्येष्ठता निर्धारित 
केली जाईल. त्यांना मूळ गुणवत्ता यादीनुसार ज्येष्ठतेचे लाभ अनुज्ञेय राहणार नाहीत. 

०८. सदर नियुक्ती उमेदवारांनी सादर केलेल्या प्रमाणपत्रांच्या सत्यासत्यतेवर अवलंबुन राहील. सदर 
प्रमाणपत्र नियुक्‍ती नंतर खोटे अथवा बनावट आढळल्यास सदर उमेदवारांची नियुक्‍ती आपोआप संपुष्टात येईल. 
०९. प्रस्तुत पदाकरीता आवश्‍यक असलेल्या शैक्षणिक अर्हतेच्या तरतूदीनुसार उमेदवाराने पदवीस्तरावर 
किमान प्रथम श्रेणी धारण करणे आवश्यक आहे. तथापी, UGC FAICTE च्या धोरणानुसार काही विद्यापिठे / स्वायत्त 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः ससेनि-३२१७/प्र.क्र.9२/१७/तांशि -७ 


संस्थाकडून उमेदवारांना Class ऐवजी Grade देण्यात येते. अशा उमेदवारांची पदवी सेवा प्रवेश नियमानुसार First 
Class किंवा Equivalent आहे याची खातरजमा संबंधित संस्था प्रमुखांनी करूनच उमेदवारांना रूजू करून घ्यावे. 
qo. प्रस्तुत पदाचा निकाल व शिफारशी हा विविध न्यायालयांमध्ये उमेदवारांकडून दाखल झालेल्या 
न्यायालयीन प्रकरणांवरील अंतिम आदेशाच्या अधीन करण्यात आला असल्याने सदर पदांच्या नियुक्त्या या 
न्यायालयीन प्रकरणांच्या अंतिम आदेशाच्या अधिन राहून करण्यात येत आहेत. 
११. हे आदेशा प्राप्त होताच संबधित उमेदवारांनी नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर व्हावे व त्याबाबतचा अहवाल 
संबधित संस्थाप्रमुखाकडे सादर करावा. संस्थाप्रमुखांनी त्याबाबतचा अहवाल संचालकामार्फत शासनास सादर 
करावा. 
१२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१११६१२०८०६९३०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


ढ Digitally signed by Sudhir Jaya Shetty 
h | [ J a a DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Higher And Technical 
1 Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
25. '2ea277025fdf5a4898b244953b82406e4«a05963bc456f1e1e86 
21e5917d8305, 
serialNumber=e9d37d499a52 1b728aeb3dc8ec38b759420308b9fd7816 
h e 002b4afOffbf1111d7, cn=Sudhir Jaya Shetty 
Date: 2018.11.16 12:14:53 +05'30' 
कार्यासन अधिकारी महाराष्ट्र शासन 
> 
प्रति, 
प्रत, 


१) संचालक, तंत्रशिक्षण, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२) सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (पत्राव्दारे). 
3) मा. मंत्री, उच्च व तंत्रशिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४) मा.राज्यमंत्री, उच्च व तंत्रशिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 
) 


५) सचिव, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
६) सर्व सहसंचालक तंत्र शिक्षण, विभागीय कार्यालय (तंत्र शिक्षण संचालनालयामार्फत). 
७) प्राचार्य, शासकीय तंत्रनिकेतन, सर्व संबंधित संस्था (तंत्र शिक्षण संचालनालयामार्फत). 

(वरील उमेदवारांना रुजू करुन घेताना त्यांच्या शैक्षणीक तसेच इतर मूळ प्रमाणपत्रांची तपासणी करुन 
संस्थाप्रमुखांनी स्वत: खात्री करावी व सदर उमेदवारांना हजर करुन घ्यावे व त्याबाबतचा अहवाल संचालक, 
तंत्रशिक्षण, मुंबई यांच्यामार्फत शासनास तात्काळ सादर करावा. तसेच संबंधित संस्थाप्रमुखांनी या आदेशातील 
ज्या उमेदवारांची नियुक्‍ती अटीच्या अधिन राहुन केली आहे त्या उमेदवारांकडून विहीत मुदतीत या अटीची 
पुर्तता करुन घेवून त्याबाबतचा कार्यपूर्तता अहवाल संचालक, तंत्रशिक्षण यांच्यामार्फत शासनास तात्काळ सादर 
करावा.) 

८) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
९) जिल्हा कोषागार अधिकारी, सर्व संबंधित जिल्हे (तंत्र शिक्षण संचालनालयामार्फत). 
१०) निवड नस्ती (तांशि-७). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


